वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या देयकांची परिगणना 
करताना वजाती करावयाच्या ना-देय बाबींबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि-२ 
गो.ते.रूग्णालय प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक :०१ डिसेंबर, 2023 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/प्र.क्र.१/आरोग्य-३,दि.१९.०३.२००५ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२,दि.२७.०३.२०२० 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६६/राकावि-२,दि.१७.१२.२०२० 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि-२,दि.१९.०७ २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भीय दिनांक १९जुले,२०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-२ नंतर परिच्छेद-२ (आ) 
खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा.:- 

“२ (अ) महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा (देखभाल) नियम १९६१ मधील तरतूदीनुसार शासकीय 
दवाखान्यात आणि रुग्णालयात प्राधिकृत वैद्यकीय देखभाल अधिकाऱ्याने विहित केलेली सर्व औषधे शक्यतोवर 
रुग्णावर जेथे उपचार करण्यात येईल त्या ठिकाणच्या शासकीय रुग्णालयातून किंवा दवाखान्यातून देण्यात 
येतील. परंतु, जेव्हा एखादे औषध, लस रक्‍तजल (Sera) किंवा इतर उपचारविषयक पदार्थ अशा रुग्णालयात 
सर्वसाधारणपणे उपलब्ध नसतील तेव्हा शासकीय कर्मचारी ती प्रथम खरेदी करु शकेल आणि नंतर त्याला, 
प्राधिकृत वैद्यकीय देखभाल अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आणि जरुर ती प्रमाणके सादर केल्यानंतर शासनाकडून 
त्याची प्रतिपूर्ती केळी जाईल, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे शासकीय दवाखान्यात/रुणालयात उपचार घेतलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या देयकांची परिगणना करताना सदर यादीतील नादेय 
बाबींची वजाती करण्यात येऊ नये.” 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११४२८०८६०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 

C H A N D RA KA N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bedd57685e 
alce3af533f64bce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


HARIDAS WADE sts aie Coca NSE 
(चंद्रकांत ह.वडे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि.२, 


२) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व मंत्रालयीन विभाग), मंत्रालय, मुबई, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 


८ 0८ w 


दु 


G ८-४ 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) सेंटलमेंट GRAM अँण्ड डायरेक्टर ऑफ लंड रेकॉर्डस, पुणे, 

११) विभागीय आयुक्‍त (सवी, 

१२) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे), 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 

१४) महालेखापाल-१ , (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१५) महालेखापाल- २, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१७) सहसंचालक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८) चीफ ऑडिटर लोकल फंड्स अकाऊंटस, मुंबई, 

१९) सर्व कोषगार अधिकारी, 

20) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

29) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 

२२) संचालक, आयुर्वेद, मुंबई, 

२३) संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२४) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल कॉर्पोरेशन, परेल, मुंबई, 

२५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई, 

२६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 

२७ अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सवी, 

२८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

२९) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी, 

३०) प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३१) प्रोथोनेटरी व सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

32) वित्त विभाग, (कार्यासन सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई, 

३३) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 

३४) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना कार्यासन),मंत्रालय, मुंबई, 
२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर शासन शुध्दीपत्रकाच्या प्रती त्यांच्या अधिनस्थ 
कार्यासनांच्या तसेच, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


